स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 

अर्धापूर नगरपंचायत, जिल्हा नांदेड. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१९/ प्र.क्र.८६(६७)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- 
१. नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि.१५.०५.२०१५ 
२. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दि. १.३.२०१९ रोजी पार 
पडलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
३. शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(६७)/नवि-३४, दिनांक १२ जुळे २०१९ 
शासन निर्णय :- 
स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत अर्धापूर नगर पंचायतीच्या रु. ३०३.५३ लाख किंमतीच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास संदर्भीय क्रमांक ३ येथील दिनांक १२ जुलै २०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश, या शासन 
निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 


२. अर्धापूर नगर पंचायतीच्या रु. १३६.३१ लाख (रुपये एक कोटी छत्तीस लाख एकतीस हजार val 
चोवीस) किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास पुढील परिच्छेद ४ मध्ये नमूद अटी व शातींच्या 
अधीन राहून शासन प्रशासकीय मंजूरी देत आहे. 


२. अर्धापूर नगरपंचायतीचा नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा मंजूर वित्तीय आकृतीबंध पुढीलप्रमाणे 
राहील: 


(रुपये लाखात) 
प्रकल्पाची मंजूर | स्वच्छ भारत अभियान| केंद्र शासनामार्फत केद्र वराज्य । नागरी स्थानिक स्वराज्य 
किंमत (नागरी) अंतर्गत य अनुदान (मंजूर शासनामार्फत मंजूर संस्थेचा सहभाग 
(डीपीआर नुसार) अनुज्ञेय किंमत । प्रकल्प किंमतीच्या | अनुक्रमे ६०:४० च्या (केंद्र व राज्य शासनामार्फत 

३५%) प्रमाणात राज्य मंजूर अनुदाना व्यतिरिक्त) 
शासनामार्फत अनुज्ञेय 
अनुदान 
(१) (२) (३) (3) (4) 
५६.७९ 
१३६.३१ ३१२.०० ४७.७१ ३१.८१ (१४ व्या वित्त 
आयोगामधून) 


SIRTT निर्णय क्रयांकःस्वमअ-२०१९/ प्र.क्र.८६(६७)/नवि-३४ 


३. निधी वितरणाची कार्यपध्दती : 


३.१ 


३.२ 


३.३ 


२३.४ 


३.५ 


३.६ 


3.9 


केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र व राज्य शासनाचा 
अनुज्ञेय हिऱ्याचा निधी हा दोन टप्यात (५० टक्के + ५० टक्के) वितरीत केला जाईल. 

सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त निधी 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य 
राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा 
वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 
किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधितनागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्था/कार्यान्वयनयंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही 
वाढीव अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत मंजूर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य 
शासनामार्फत अनुज्ञेय अनुदाना व्यतिरिक्त उर्वरित निधी (उपरोक्‍त तक्त्यातील रकाना ५ नुसार) 
संबंधित नागरी स्थानिकस्वराज संस्थेने उभारून केंद्र व राज्य हिऱ्याच्या प्रमाणात खर्च करणे 
MAA राहील. 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या 
निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेने स्व:हिऱ्याचा निधी उभारून, सदर एकत्रित 
खर्चाचेउपयोगिता प्रमाणपत्रकेंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात सादर करणे संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या हिळड्याच्या प्रथम हप्त्याचा 
निधीचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर केल्यानंतर दुसऱ्या 
हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


४. अटी व शाती : 


४.१ सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा अर्धापूर नगरपंचायत राहील. 
४.२ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ चा शासन निर्णय व 


४.२ 


घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ नुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये 


करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घनकचरा 


व्यवस्थापन प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्प अहवालाची 
यशस्वीता ही घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करण्यावर आधारित आहेत. त्यामुळे 


हशाहरात निर्माण होणाऱ्या १००% घनकचऱ्याचे निर्मीतीच्या जागीच विळगीकरण करून, तो कचरा 


वेगवेगळा संकलीत करणे अत्यावश्यक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


SIRTT निर्णय क्रयांकःस्वमअ-२०१९/ प्र.क्र.८६(६७)/नवि-३४ 


४.5 


४.५ 


४.६ 


४.७ 


४.८ 


४.९ 


ष्‌. 


त्यानुसार, अर्धापूर नगरपंचायतीने डिसेंबर, २०१९ पर्यंत शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या 
घनकचऱ्यापैकी किमान ९०% घनकचरा निर्मितीच्या जागीच विळगीकरण करून संकलीत करणे 
बंधनकारक राहील. 
या विलगीकरण केलेल्या ओल्या कचऱ्यावर केंद्रित अथवा विकेंद्रित पध्दतीने प्रक्रीया सुरू करणे 
बंधनकारक राहील. 
या विलगीकरण केलेल्या कचर्‍याची वाहतूक व त्यावर करावयाची शास्त्रोक्त प्रक्रीया या बाबीची 
सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये समाविष्ठ बाबींची विहित कालावधीमध्ये अंमलबजावणी करण्याची 
जबाबदारी कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद उपकरणे/मश्ीन/यंत्रे इत्यादी ची 
खरेदी Government eMarketplace (GeM) पोर्टल वरूनच करणे बंधनकारक राहील. याशिवाय इतर 
पद्धतीचा अवलंब करून खरेदी केल्यास, ती आर्थिक अनियमितता समजून शासनामार्फत पुढील उचित 
कार्यवाही करण्यात येईल. 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना पुढील ५ वर्षाची आवश्‍यकता विचारात घेवून तयार केलेला 
आहे. या प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी सुरू करताना सध्याची आवश्‍यकता विचारात घेवूनच 
MARIAH खरेदी व बांधकामे करण्यात यावीत. 
प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याने कामाची गुणवत्ता व देयके प्रमाणित केल्यानंतर 
उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी 
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था/कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चासाठी आवश्‍यक ती यंत्रणा संबंधित 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने विकसित करावी व त्याद्वारे सदर प्रकल्पासाठीचा देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च 
भागविण्यात यावा. 
स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत अर्धापूर नगरपंचायतीच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची अंमलबजावणी करताना पुढील प्रमाणे 


निश्चित केलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे (Outcome base) कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील.:- 


ted निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागी 900% विलगीकरण (at Source 
Segregation) करणे. 

विलगीकरण केलेल्या १००% कचऱ्याची विलगीकृत पध्दतीने वाहतूक करणे. 

ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत निर्मिती करणे. 

ओल्या कचऱ्यापासून निर्माण केलेल्या सेंद्रिय खताची FCO मानकानुसार राज्य शासनाने प्राधिकृत 
केलेल्या प्रयोगशाळेमधून तपासणी करून घेवून त्यास “हरित महासिटी कंपोस्ट” हा ब्रँड मिळविणे. 
तसेच या सेंद्रिय खताची “हरित महासिटी कंपोस्ट” या नावाने विक्री करणे. 

सुक्या कचऱ्याचे पदार्थ पुनर्प्राप्ती सुविधा केंद्रावर (Material Recovery Facility) दुय्यम विलगीकरण 
(Secondary Segregation) करावे. यापैकी पुनर्वापर होऊ शकणाऱ्या सुक्‍या कचऱ्याचा पुनर्वापर 
करावा अथवा शक्‍य असल्यास त्याची विक्री करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


SIRTT निर्णय क्रयांकःस्वमअ-२०१९/ प्र.क्र.८६(६७)/नवि-३४ 


७ उपरोक्त सर्व प्रक्रीयानंतर शिल्लक राहणाऱ्या उर्वरित कचऱ्याची भराव भूमीवर विल्हेवाट लावणे 
बंधनकारक राहील. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९२११६४००९७५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Te 
Ajit Sahebrao Palwe णी iat san 


(अजित पालवी 16:39:08 --05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
४. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
८. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
९. विभागीय आयुकत, औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद. 
१०. जिल्हाधिकारी, नांदेड. 
११. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नांदेड. 
१२. मुख्याधिकारी, अर्धापूर नगरपंचायत. 
१३. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


SIRTT निर्णय क्रयांकःस्वमअ-२०१९/ प्र.क्र.८६(६७)/नवि-३४ 


विवरणपत्र 
(शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.८६(६७)/नवि-३४ दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र) 


ARDHAPUR MUNICIPAL COUNCIL , TAL.ARDHAPUR , DIST.NANDED 
NAME OF PROJECT : ARDHAPUR SOLID WASTE MANAGEMENT, TAL.ARDHAPUR, 
DIST.NANDED 
RECAPITULATION SHEET 
SR.NO. PROPOSED COMPONENTS home 
(In Rs.) 
1 cae 36,74,734.00 
(4 Nos of Ape, 1 tractor trolley, Street Container/Bins) 

2 Drainage At Processing Plant Premises 1,30,906.00 

3 Weigh bridge with room construction 5,43,879.00 

4 Shed with pits for processing and composting and MRF 51,87,737.00 

- Compost plant machinery with simple processing 23,00,000.00 

machine and shredder machine. 

|_ ४... Bailing machine 3,20,000.00 

7 Development of Simple Landfill 4,70,135.00 

| 8 | Leachate holding tank with pumping machinery 4,61,980.00 

10 Toilet 1,25,000.00 

11 Safety Equipments with Fire extinguisher, 10 no. 1,16,753.00 

12 Public Awareness and IEC Work 3,00,000.00 
Total Amount in Rupees 1,36,31,124.00 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


